नायब तहसिलदार पदावर पदोन्नतीने 
दिलेल्या पदस्थापनेत अंशत: बदल 
करणेबाबत (अमरावती विभाग) 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२४/प्र.क्र.१४९/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २८ ऑगस्ट, २०२४. 
वाचा :- 
१) महसूल व वन विभाग शासन आदेशा क्रमांक पदोन्न -२०२४/प्र.क्र.११४/ई-९, दि.२२.०८.२०२४ 


शासन आदेशा:- 

अमरावती विभागातील अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना वाचा येथील 
शासन आदेशान्वये नायब तहसिलदार (राजपत्रीत, गट -ब) या संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना 
करण्यात आली आहे. तथापि, वाचा येथील आदेशातील खालील अधिकाऱ्याच्या पदस्थापनेत अंशतः 
बदल करुन त्यांची सुधारीत पदस्थापना खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र. ४ मध्ये नमूद पदावर करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नांव पदोन्नतीने पदस्थापना अंशत: बदल करुन द्यावयाची 
(आदेशा दि.२२.०८.२०२३) पदस्थापना 
Za 2 3 re een 
| श्री. ए. एम. नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
देशपांडे कार्यालय वणी, जि. यवतमाळ कार्यालय यवतमाळ, जि. यवतमाळ 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना वाचा येथील आदेशातील अटी लागु राहतील 
३. सदर आदेशान्वये अंशत: बदलीने दिलेल्या पदस्थापनेच्या पदावर संबंधित अधिकाऱ्याने तात्काळ रूजू व्हावे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२८१७२३५९१४१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SHRIKANT 
MADHUKAR MOHITE = 


(श्रीकांत म. मोहिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 
विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न -२०२४/प्र.क्र.११४/ई-९ 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

४. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

५. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६. संबंधित जिल्हाधिकारी. 

७. प्रधान महाळेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) नागपूर. 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. संबंधीत अधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्यामार्फत). 
१०.निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


